कारागृह उपमहानिरीक्षक संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम सेवा 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जेएलई-०१२३/प्र.क्र.११/तुरुंग-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : १६ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा :- 
१ 
२ 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही -२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११ 
सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१ 

गृह विभाग, शासन परिपत्रक क्र.जेएलई-०१२३/प्र.क्र.११/तुरुंग-१, दि. ९ फेब्रुवारी, २०२३ 

अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक जा.क्र.इएसटी/कार्यकारी/काउमनि/ता.से.जे.सु./ ७९८५/ 
२०२३/कक्ष-२ पुणे, दि. १७.०७.२०२३ 


~~ ः->  *£-* ६-< 


शासन परिपत्रक :- 


गृह विभागातील कारागृह विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कारागृह 


उपमहानिरीक्षक संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची संदर्भ क्रमांक 


३ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत संबंधीत अधिकारी यांनी आक्षेप नोंदविलेले नाहीत. या करीता 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक ४ 


अन्वये कारागृह विभागातील कारागृह उपमहानिरीक्षक संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची 


अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या 


अनुषंगाने उक्त ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


३. कारागृह विभागातील कारागृह उपमहानिरीक्षक यांची संदर्भ क्र. 3 अन्वये प्रसिद्ध करण्यात 


आलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूचीवरील आक्षेप, त्रुटी व सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी इत्यादी बाबी 


विचारात घेऊन त्यानुसार सुधारीत नोंदी घेण्यात आलेल्या आहेत. शासन परिपत्रकासोबत 


जोडलेल्या परिशिष्ट "अ" मधील ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येत आहे. सदर अंतिम करण्यात 


आलेली ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना तात्काळ पाठविण्यात यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-०१२३/प्र.क्र.११/तुरुंग-१, 


8. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 


२०२३१०१६१४१७४१८५२९ असा आहे. हा आदेशा डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नांवाने, 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=a08089dc01 0cecf37359d48237bde2fdabcef7 12865c526651 


57157cefbb8037, postalCode=400032, st=Mah; 


it 
॥ ber=9F40BA5D0001001E5D7FBO8F 1F09FA725474231288 
1F9048102F68CDOED7649F, GANESH MOHAN KATHAWATE 


Date: 2023.10.16 14:20:43 +05'30' 


(गणेश काथवटे) 
अवर सचिव, गृह विभाग 


प्रत :१) अपर पोळीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे/ कारागृह उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, 
मुंबई /पश्चिम विभाग,पुणे/पुर्व विभाग, नागपूर/मध्य विभाग,औरंगाबाद यांना अपर पोलीस 
महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत 
३) निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-०१२३/प्र.क्र.११/तुरुंग-१, 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : जेएलई-०१२३/प्र.क्र.११/तुरूंग-१ दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०२३ चे जोडपत्र- परिशिष्ट -अ 


१. संवर्गाचे नाव : कारागृह उपमहानिरीक्षक 


२. वेतनश्रेणी : पीबी (३७४००-६७०००ग्रेड वेतन ८९००/-) एस - २९ : १३११००-२१६६०० 
३. दिनांक ०१ जानेवारी 2023 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची (दि.०१.०१.२०२२ ते दि.३१.१२.२०२२ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


अ.क्र. | नियम ३ | शासकीय कर्मचाऱ्याचे नांव | संबंधित जन्मदिनांक | प्रवर्ग | नियम ३(२) (अ) | जेष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता शेरा 
(२) (ब) पदावरील नुसार दिनांक दिनांक 
नुसार नियुक्तीचा संवर्गात प्रत्यक्ष 
जेष्ठता मार्ग रुजू दिनांक 
क्रमांक 
9 २ 3 3 षु ६ 9 c ९ १० 
१ १ | श्रीमती स्वाती माधव साठे । पदोन्नती ०४.०७.१९६७ । खुला | ०९.०९.२०११ | ०९.०९.२०११ | ३१.०७.२०२५ | बी.ए., एम.एस.डब्ल्यु, 
बी.एस.सी. =| 
२ 2 | श्री.योगेश दत्तात्रय देसाई | पदोन्नती ०७.१२.१९६९ | खुला | १०.१०.२०१६ | १०.१०.२०१६ । ३१.१२.२०२७ एम.ए. 
मंजूर पदे : ०५. 
भरलेली पदे : ०२. 
रिक्त पदे : ०३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


